बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा 
अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत स्थापन 
करण्यात आलेल्या राज्य सल्लागार परिषदेवर 
उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत व 
राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरटीई-२०१७/प्र.क्र.३२०/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०१८ 


१) केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना क्रमांक पीआरई-२०१०/प्र.क्र. २१२(बी)/पीई-१, 
दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०११. 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आरटीई-२०१३/प्र.क्र.२५/प्राशि-१, 
दि.१९ मार्च, २०१३ 

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, याचिका-६२१४/प्र.क्र.१६/एस.डी.-१, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.शासाउ-१०१०/प्र.क्र.९१६/१०/सा.उ., दि.१३ मार्च, २०१२ 


प्रस्तावना:- 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ च्या कलम ३४ अन्वये 
प्रत्येक राज्याने जास्तीत जास्त १५ अशासकीय सदस्य असलेली तसेच शिक्षण व मुलाचा विकास या 
क्षेत्रामध्ये तज्ञ व अनुभवी व्यक्‍तीची निवड करुन राज्य सल्लागार परिषद (State Advisory 


Committee) स्थापन करण्याबाबतची तरतूद आहे. तसेच शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची 
अधिसूचना दि.११ ऑक्टोबर, २०११ मधील कलम २५ मध्ये सदर परिषदेवर शासनाचे शालेय शिक्षण 
मंत्री व शालेय शिक्षण राज्यमंत्री हे राज्य सल्लागार परिषदेवर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असतील अशी 


तरतूद आहे. 


मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सल्लागार परिषदेमध्ये श्री.श्रीकांत 
गोविंदराव देशपांडे, विधानपरिषद सदस्य यांची उपाध्यक्ष पदावर नियुक्‍ती करुन राज्यमंत्रीपदाचा 
दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०१७/प्र.क्र.३२०/एस.डी-१ 


शासन निर्णय:- 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधीळ कलम ३४ 


मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने श्री. श्रीकांत गोविंदराव देशपांडे, विधानपरिषद सदस्य यांची राज्य 


सल्लागार परिषदेवर “उपाध्यक्ष” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत असून त्यांना “राज्यमंत्री” पदाचा दर्जा 


देण्यात येत आहे. 


२. श्री. श्रीकांत गोविंदराव देशपांडे, विधानपरिषद सदस्य यांची राज्य सल्लागार परिषदेमध्ये 


उपाध्यक्ष पदावर केलेली नियुक्‍ती या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील आदेझापर्यंत लागू 


राहील. 


३. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ च्या अनुषंगाने शिक्षण 


विभागाच्या इतर संबंधित विषयाबाबत परिषदेच्या बैठका अध्यक्षांच्या लेखी पूर्व परवानगीने उपाध्यक्ष 
यांना घेता येतील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२४१६१४२३१४५२१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
u=School Education And Sports Department, 
(00032, st=Maharashtra, 
'79b98828b1456ad0d62a97fa45 
5a27104d4e132c5bd1d93a, 


Suvarna ae 
Siddharth Kharat = 


(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
) मा.सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
४) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव 
) 
) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,पमुंबई यांचे खाजगी सचिव 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.श्री.श्रीकांत गोविंदराव Caras, उपाध्यक्ष, राज्य सल्लागार परिषद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०१७/प्र.क्र.३२०/एस.डी-१ 


८) सर्व मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन,मुंबई 

९) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११)मा.अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) मा.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) मा.प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) मा.आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, मुंबई 

१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व 

१८)शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १. 

१९) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १. 

२०) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

२१) संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२२) संचालक, बालभारती, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन 

मंडळ, पुणे. 

२३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे 

२४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 

२५) विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सर्व 
) 
) 


२६) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व 

२७) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर शिक्षण)/प्रशासन अधिकारी, 
महानगरपालळिका/नगरपालिका/कटक मंडळे सर्व 

२८) गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सर्व 

२९) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने) 

३०) निवडनस्ती (कार्यासन- एसडी-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


